चोरखमारा मध्यम प्रकल्प, ता. तिरोडा, जि. 
गोंदिया धरण व वितरण प्रणालीच्या विठोष 
दुरुस्ती कामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रमा-२०१९/ (प्र.क्र. १०९ /२०१९)/ सिं.व्य.(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दिनांक: ११/०९/२०१९. 


वाचा :- १. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. GH. 
१२५९/ विपाविमां कातां-६(१) चोरखमारा म.प्र./प्रमाप्र/२०१९, दि. ०१/०२/२०१९. 
२. अधिक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारायांचे पत्र क्र. जा.क्र. १६८०/भंसिमं/ 
तांशा ३/बो.व चो.वि.दु/२०१९, दि. ०२/०७/२०१९ 
३. शासन निर्णय-२०१७/५६६/१७/सिंव्य (कामे),दि. ३१/०८/२०१८ 
४. शासन निर्णय - संकीर्ण-२०१६/(२७/२०१६)/ळलपा-२ , दि.२६/०५/२०१७. 
५. शासन निर्णय- संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५५१/१७/सिंव्य (कामे), दि. २७/११/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

चोरखमारा मध्यम प्रकल्पाचे बांधकाम वर्ष १९२३ मध्ये पूर्ण करण्यात आले. प्रकल्पाचे धरणाची 
लांबी १५६ मी. आहे. प्रकल्पाच्या उपयुक्त जलसाठा २०.८० दलघमी आहे. 
१) कालवे :- या प्रकल्पाअंतर्गत उजवा मुख्य कालवा १२.८९ कि.मी लांबीचा असून त्यावरील 
उपकालवे ५.२६ कि.मी. लांबीचे आहे व विसर्ग क्षमता २.५७ घमी/सेकंद आहे तसेच डावा मुख्य 
कालवा ९.१० कि.मी. लांबीचा असून त्यावरील उपकालवे ९.७० कि.मी. लांबीचे व विसर्ग क्षमता ६.६४ 
घमी/सेकंद आहे. डावा कालव्याचे सा.क्र. ५२८५ मी. वरुन निघालेली कोडेलोहास वितरिका १८.९० 
कि.मी. लांबीची असून त्यावरील उपकाळलवे २१.८५ कि.मी. लांबीचे आहेत. 
२) प्रकल्पीय पाणीसाठा :- या प्रकल्पाचा प्रकल्पीय पाणीसाठा २१.०५२ दलघमी असून मृत साठा 
०.२५२ दलघमी आहे एकूण्ठा उपयुक्‍त पाणीसाठा २०.८० दलघमी आहे. धरणाची एकूण लांबी १५६३ 
मी. असून धरणाची महत्तम उंची १८.४७ मी. आहे. सांडव्याची लांबी १५६ मी. आहे. सांडव्याचा प्रकार 
ओगी टाईप असून त्याचा विसर्ग २६४.८३ घमी/सेकंद आहे. 
३) सिंचन क्षेत्र A प्रकल्पाचे प्रकल्पीय समादेश २४५५६ हे. शेतीलायक क्षेत्र ८५४४ हे. व सिंचन 
क्षेत्र ५३०७ हे. आहे. 

चोरखमारा मध्यम प्रकल्प face GSM असुन प्रकल्पाला ९६ वर्ष पूर्ण झाले आहे. 
प्रकल्पांची निर्मित सिंचन क्षमता ५५९७ हेक्‍टर असुन करारनामा क्षेत्र ५३०५ हेक्‍टर आहे. मागील ५ 
वर्षात सरासरी ५००० हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचन करण्यात येत आहे. प्रकल्पाची सिंचन क्षमता निर्मित असुन 
सुध्दा मागील काही वर्षात प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र कमी होत आहे. विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रकल्पाचे कामे 
झाल्यास उर्वरीत सिंचन क्षेत्र पुन:र्स्थापित करणे say होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सिंचन 
पध्दतीचे शहोतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राअंतर्गत ११ पाणी 
वापर संस्था प्रस्तावित आहेत. त्या अनुषंगाने अधिसुचना १, २ व अधिसुचना ३ ची कामे प्रक्रीया आहेत. 
प्रकल्पावर प्रस्तावित पाणी वापर संस्था स्थापित करुन लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करण्याआधी क्षतिग्रस्त 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०१९/ (प्र.क्र. १०९ /२०१९)/ सिं.व्य.(कामे) 


मुख्य कालव्याचे काटछेद संकल्पित काटलछेदाप्रमाणे पुनर्स्थापित करणे, sista: क्षतिग्रस्त 
बांधकामाची दुरुस्ती करणे व पूर्णत: क्षतिग्रस्त बांधकांमाची पुनर्बांधणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 
प्रत्यक्षात सिंचनात येणाऱ्या अडचणी व पाण्याचा व्यय टाळण्याचे दृष्टीने तसेच प्रकल्पावर पाणी वापर 
संस्था स्थापन करुन संस्थास कालवा प्रणली हस्तांतरित करण्याचे दृष्टीने विशेष दुरुस्ती व 
पुनर्स्थापना अंतर्गत तातडीने पूर्ण करणे आवश्‍यक असल्याबाबत महामंडळाने उपरोक्त संदर्भि पत्र 
क्र. १ व २ अनव्ये शिफारस केलेली आहे. तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक 
मंडळ ठराव क्र.७४ अनु क्र.२ मध्ये या कामाची शिफारस केलेली आहे.त्यानुषंगाने चोरखमारा मध्यम 
प्रकल्पाचे वितरण प्रणालीच्या विशेष दुरुस्तीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

चोरखमारा मध्यम प्रकल्प ता. तिरोडा जि. गोंदिया अंतर्गत वितरण प्रणालीच्या विशेष 
दुरुस्तीच्या प्रस्तावास विस्तार व सुधारणा रु. २९८८९५४६/- ३ % अनुषंगीक खर्च रु. 
८,९६,६८६.३८/-,१२% GST रु. 342 §084.42/-,WUA Formation रु. २६,०२,५९९/व Royality 
रु. ७९,२८,८८४/ SAM एकूण रु. ३,४३,७२,९७७/- (रु. तीनशे त्रेचाळीस लक्ष बहात्तर हजार नउऱो 
सत्याहतर फक्‍्त)) एवढ्या खर्चाचे प्रस्तावास संदर्भ क्र. ३ येथिल शासनाचे निर्णयान्वये विभागास 
दिलेल्या अधिकारांन्वये व आं.वि. स व उ.स. यांच्या सहमतीने खालील अटींच्या अधिन राहून 
सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. . 

त्यानुषंगाने विषयांकित प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

१. शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(५८५/१३)/सि.व्य.(कामे), 09.09.2094 मधील मार्गदर्शक 
सूचनांचे पालन करणे अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे महामंडळावर बंधनकारक आहे. 

२. शासन पत्र दि.०४/०६/२०१६ अन्वये तपासणी सूचीतील मुद्दे आर्थिक निकष मा. राज्यपाल यांच्या 
निर्देशानुसारनिधी खर्च करणे, दायित्व निर्मिती मर्यादेत राहण्यासाठी कामाचे दोन वर्षाचे नियोजन करणे 
याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहील. 

३. तांत्रिक मान्यतेपूर्वी बांधकामाचे सविस्तर सर्वेक्षण व संकल्पनावर आधारित तरतूद करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी महामंडळाची राहील. 

४. अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे / संकल्पने दरसूची Tear व वहन अंतरे तपासून 
अंदाजपत्रकास सक्षमस्तरावर तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 

५. कालव्यातील गाळ काढणे, कालवा भराव व गवत झाडे / झुडपे काढण्याची कामे जलसंपदा 
विभागाच्या यांत्रिकी संघटनेकडे उपलब्ध मशिनरीव्दारे करावीत. 

६. प्रस्तावीत कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम/ तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा 
पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 

७. कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यात 
यावा. सदरची कामे पूर्ण होईपर्यंत त्रैमासिक प्रगती अहवाल शासनास सादर करावा. काम पूर्ण झाल्यानंतर 
त्याबाबतचा पूर्णत्व अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 

८. विषयांकित प्रशासकीय मान्यता अंदाजपत्रकातील तरतूदी, दर, वहनअंतर ,संकल्पन व इतर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०१९/ (प्र.क्र. १०९ /२०१९)/ सिं.व्य (कामे) 


तांत्रिक निकष याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांची राहील. 

९. सदर प्र.मा. अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. तसेच प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यतेची मंजूरी दिल्या नंतर पुन्हा सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही . या संदर्भात प्रचलित 
शासन निर्णय, CWC ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दत याची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

१०. सदर दुरुस्तीचे काम झाल्यास ११५ हे . क्षेत्र पुर्ण स्थापित होणार आहे याची संपूर्ण जबाबदारी 
अधीक्षक अभियंता यांची राहील. 

११. सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत ५ पाणी वापर संस्था स्थापित 
करुन लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी अधीक्षक अभियंता यांची राहील. 

१२. सदर अंदाजपत्रकात १२% वस्तु व सेवा कर गृहित धरण्यात आला आहे. तथापि, जलसंपदा 
विभाग सामाईक दरसूची सन २०१७-१८ मधील सर्वसाधारण टिप्पणी मुद्दा क्र. अ) १) नुसार प्रत्यक्ष वस्तु व 
सेवा कराची परिगणना करावी व त्यानुसार सक्षम स्तरावर तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी . 

१३. सद्यस्थितीत उपलब्ध निधीनुसार शासन निर्णय दि. १/८/२०१९ नुसार महामंडळाकडील विशेष 
दुरुस्ती / विस्तार व सुधारणा वर्क प्लॅनची किंमत अडीच पटीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होत असल्याने, 
अतिरिक्त निधी प्राप्त झाल्यानंतरच काम हाती घेण्यात यावे. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
(११ विविध पाटबंधारे महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (विस्तार व सुधारणा) ११ (०१) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (कार्यक्रम)(४७०१ जे १५८) ५४, गुंतवणुका 
या मुख्य लेखाशिर्षखाली करावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/२७/२०१६/लपा-०२, दि.२६/०५/२०१७ मध्ये विहित 
केल्यानुसार कामांच्या खर्चाबाबतीत रू. ५.०० कोटी पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार 
आं.वि.स व उ.स. प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये यांच्या सहमतीने हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिं.व्य.(कामे) कार्यासनाच्या 
नोंदवही क्र. २२ सन २०१९-२० मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९०९१११९५१५३५९२७ असा आहे. 
हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rohit Ramesh Pol 0५७५७७. 


OU = Water Resources Department 
Date: 2019.09.11 20:03:56 +05'30' 


(रो. र.पोळ) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०१९/ (प्र.क्र. १०९ /२०१९)/ FA. (कामे) 


३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

४. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

८. मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
१०.सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
१२.महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१३.कार्यकारी संचालक,विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

१४.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

१५.आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१६.अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा. 

१७.कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०१९/ (प्र.क्र. १०९ /२०१९)/ सिं.व्य.(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रमा-२०१९/ (प्र.क्र. १०९/२०१९)/ सिं.व्य.(कामे),दि. ११/०९/२०१९. चे सहपत्र 
CHORKHAMARA 
Medium project 
Recapulation sheet 


Sub Head 


Branch LBC & 
RBC 2 


Total Amount 


(In Rs.) 


(In Rs.) 


C-Works 


Repair to earthwork 
and pitching of dam 


3355852 


3355852 


Structure Lining L.B.C 


1098902 


1098902 


Structure Lining R.B.C 


1294658 


1294658 


Structure Lining KLD 


1556382 


1556382 


Earth /work of Canal 
R.B.C. 


5746913 


5746913 


Earth /work of Canal 
L.B.C. 


2232385 


2232385 


Earth /work of Canal 
KLD 


6860224 


6860224 


D-Regulator 


Construction of 
S.W.E@ 110 m on 
L.B.C 


788843 


788843 


Construction of 
S.W.E@ 5330 m on 
L.B.C 


519501 


519501 


Construction of Out 
Lets on L.B.C. @ Rd 
1640/R,4950/R,6350/R 
»7115/R7450/R,8470/R 
(6 No 


578975 


578975 


Repairs to HR @ 5285 
m on 1.0.९ 


173169 


173169 


Providing & Fixing 
Measuring Devices 
C.T.F. on @ 9500 m on 
R.B.C 


1325734 


1325734 


Construction of Out 
Lets on R..B.C. @ Rd 
4220M,4225M,5333M, 
6125M,6210M,7320M, 


878237 


878237 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०१९/ (प्र.क्र. १०९ /२०१९)/ FA. (कामे) 


8145M,8696M,9463M, 
9479M,10480M, 11020 
/R,11665M,(13 No) 


Construction of 
S.W.E@ 40 m_ on 
K.L.D 


777732 


777732 


Construction of 
S.W.F.@ 11960 m on 
K.L.D 


507813 


507813 


Re Construction of Out 
Lets on KLD. @ Rd 
65,929, 1095,1996,339 
3/L,3393/R,9883, 1042 
0,11067,14319,15250,1 
6524(12 No) 


1011155 


1011155 


Re Construction of 
minor head at RD 5872 
m on KLbD. 


112779 


112779 


E-Falls 


Re-Construction of 
Falls @ 90m on R.B.C 


433724 


433724 


G-Bridges 


Repairs to VRB @ 
8813M on RBC 


334606 


334606 


Repairs to VRB @ 
1995 & 8890 m on 
KLD 


301962 


301962 


1649367 


Total 


3355852 


15405647 


11128047 


29889546 


3 % ETP on work 
portion 


100675.56 


462169.41 


333841.41 


896686.38 


12% 
portion 


GSTon work 


402702.24 


1848677.64 


1335365.64 


3586745.52 


Water User Association 


2602599 


Royalty 


7928884 


Gross Total 


3859229 


20319093 


12797254 


34372977 


itally signed by Rohit Ramest! 
hi 


2 Di 
Rohit Ramesh Pol 0000. 


DD 


= Water Resources Department 
Date: 2019.09.11 20:04:13 +05'30" 


(रो.र.पोळ) 


झासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


